स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-॥ 
अंतर्गत गावे हागणदारी मुक्‍त अधिक (ODF 
Plus) म्हणून जाहीर करण्यासाठी व 
पडताळणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२१. 
वाचा 
१. केंद्र शासन पेयजल व स्वच्छता विभाग, जलशक्‍ती मंत्रालय यांच्या माहे, जुलै, २०२० 
च्या मार्गदर्शक सुचना 
२. केंद्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाचे पत्र दिनांक ०९ जून,२०१५. 
३. केंद्र शासनाच्या पेयजल व स्वच्छता विभाग, जलशक्‍ती मंत्रालय यांचे पत्र 
दिनांक ३० जून, २०२०. 
४. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, ares निर्णय क्रमांक:-स्वभामि-२०१५/ 
प्र.क्र. १८१/पापु-८, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५. 
५. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- स्वभामि-२०१९/ प्र.क्र.१९० / 
पापु-१६, दिनांक १८ जुलै २०१९ 


शासन परिपत्रक:- 

संयुक्‍त सचिव, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण), पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांचे दिनांक ९ जून २०१५ च्या पत्रामध्ये, हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतीची व्याख्या स्पष्ट 
करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील, दिनांक २७ ऑक्टोबर, 
२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये, हागणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायती स्वयंघोषित करणे आणि 
त्यांची पडताळणी करणे या अनुषंगाने व संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील, दिनांक १८ जुले, २०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये, हागणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतींची दुस-या टप्प्यातील 
पडताळणीबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 

आता संयुक्‍त सचिव, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण), पेयजळ व स्वच्छता विभाग, 
जलडाक्ती मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांनी संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक ३० जून, २०२० च्या 
पत्रान्वये, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-॥ अंतर्गत गावे हागणदारीमुक्त अधिक (ODF 
Plus) म्हणून जाहीर करण्यासाठी व पडताळणी करण्याबाबत कार्यपद्धती विषद केली आहे. 
त्यास अनुसरून, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-॥ अंतर्गत गावे हागणदारी मुक्‍त अधिक 
(ODF Plus ) BUA जाहीर करण्यासाठी व पडताळणी करण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१. संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये, 
सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात नव्याने निर्माण झालेल्या (ज्या यापूर्वी संबधित जिल्ह्यातील 
ग्रामीण भागात गाव किंवा वस्ती स्वरुपात अस्तित्त्वात नव्हत्या) व ज्या ग्राम पंचायतींची 
हागणदारीमुक्त बाबतची घोषणा आणि पडताळणी यापूर्वी झाली नव्हती अशा सर्व 
ग्रामपंचायतींची हागणदारीमुक्त बाबतची घोषणा व पडताळणी करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


२. सद्यस्थितीत राज्य व जिल्हास्तरावर मुख्य संसाधन संस्था अस्तित्त्वात नसल्याने, या 
पडताळणीसाठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी समिती गठीत करून 
अथवा आंतर तालुका पडताळणीच्या माध्यमातून गावाची पडताळणी करावी व त्याप्रमाणे 
गावांच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या SBM-MIS उपरोक्त दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ च्या शासन 
निर्णया मधील निर्देशानुसार कराव्यात. 

३. शासन निर्णय, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ नुसार, पहिल्या टप्प्यातील पडताळणी 
झाल्यानंतर, संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील, दिनांक १८ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयातील, 
सूचनांनुसार, हागणदारीमुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये स्वच्छतेचे सातत्य 
असल्याबाबतची खात्री करण्यासाठी, दुस-या टप्प्यातील, हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायतींची 
पडताळणी करावी व त्याप्रमाणे ग्राम पंचायतींच्या नोंदी केंद्र शासनाच्या SBM-MIS वर 
कराव्यात. 

४. या शासन परिपत्रकाप्रमाणे वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक स्तरावरील स्वच्छतेची कामे 
पूर्ण करून जिल्ह्यास हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) मानांकनाचा दर्जा प्रदान 
करणेकरिता, वर्षनिहाय नियोजन करून, खालील निकषांची पूर्तता करून, जिल्ह्याने 
त्यांच्या क्षेत्रातील क्रमाक्रमाने सर्व गावे तथा संपुर्ण जिल्हा सन २०२४-२५ पर्यन्त 
हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) म्हणून घोषित करावा. 

हागणदारीमुक्त अधिक (ODF २1७) व्याख्या:- 

“हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) म्हणजे ग्रामीण भागातील गावांसाठी 
हागणदारी मुक्‍ततेचे मानांकन प्राप्त गावांमध्ये, शौचालयाचे 
बांधकाम/पुर्नप्रस्थापिकरण, सामुदायिक शौचालय संकुल, घनकचरा व 
सांडपाणी व्यवस्थापन व इतर अनुषंगिक कामे पूर्ण करून स्वच्छता शाश्वतरित्या 
कायम ठेवणे. ” 

अ) गावे /जिल्हा हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) बाबतचे निकष खालील प्रमाणे:- 

i) हागणदारी मुक्‍त शाश्वतता (ODF 8)- 

५ गावातील शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कार्यालय या ठिकाणी शौचालय सुविधा असावी. 

» गावात आवश्यकतेप्रमाणे सार्वजनिक शौचालय सुविधा/फिरत्या/स्थलांतरित 
लोकसंख्येसाठी सार्वजनिक शौचालय सुविधा असावी. 

" हागणदारीमुक्त शाश्वतता, शौचालयांचा योग्य वापर, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, 
स्वच्छतेच्या सवयी आणि शाश्वत स्वच्छता इ. अनुषंगाने माहिती, शिक्षण व संवादाचे (।€0) 
किमान ५ संदेश गावात दृष्यांकीत केलेले असावेत. 

ii) घनकचरा व्यवस्थापन- 

ud सार्वजनिक ठिकाणी ( प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय ) तथा 
किमान ८० टकके कुटुंबांकडे प्रभावीरीत्या घनकचरा व्यवस्थापन असणे आवश्‍यक आहे. 
घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत, जनावरे व शोतातून निर्माण होणारा विघटनशील कचरा 
इत्यादींसाठी वैयक्तिक व सार्वजनिक स्तरावरील कंपोस्ट पीट, प्लॅस्टिक कचरा यांचे 
वर्गीकृत करणारी व कचरा संकलन करणारी पुरे्ी यंत्रणा असावी व त्याअनुषंगाने योग्य 
ते व्यवस्थापन केलेले असावे. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


॥) सांडपाणी व्यवस्थापन- 

सर्व सार्वजनिक ठिकाणी ( प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी केंद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय ) तथा 
किमान ८० टक्के कुटुंबांकडे प्रभावीरीत्या सांडपाणी व्यवस्थापन असणे आवश्यक आहे. 
वैयक्तिक व सार्वजनिक स्तरावरील शोष खड्डे, नाल्यांची कामे हाती घेऊन, सांडपाणी 
व्यवस्थापन अंतर्गत स्वयंपाक गृहातील आणि अंघोळीचे सांडपाणी/ पावसाचे वाहून जाणारे 
पाणी/ सेप्टिक ca मधून प्रवाहीत SMe Black water इ. चे व्यवस्थापन केलेले असावे. 

iv) गावाची दृष्यमान स्वच्छता- 

= गावातील सर्व सार्वजनिक ठिकाणी तथा ८० टक्के कुटुंबांकडे कमीत कमी कचरा निर्मिती व 
कमीत कमी साचलेले पाणी (stagenent water) आढळणे तसेच प्लॅस्टिक कचरा 
ढिगाऱ्यांची निर्मिती नसणे यावरून सदर गावातील दृष्यमान स्वच्छता निश्चित करावी. 
वैयक्तिक व सार्वजनिक स्तरावरील घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, पूर्ण झालेली 
सार्वजनिक शौचालये, शाळा व अंगणवाडी स्वच्छता/शौचाळय इ. चे Geo-tagging hs 
शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या SBM-Phase ॥ च्या मोबाईल अँप्लिकेशञनच्या 
माध्यमातून करावे 

ब) गावे हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) जाहीर करण्याची कार्यपद्धती:- 

«» उपरोक्त “ अ” मध्ये नमूद निकषांची पूर्तता करणारी गावे, हागणदारीमुक्त अधिक (ODF 
Plus) मानांकन प्राप्त करण्यासाठी पात्र असल्याबाबत स्वयंघोषणा करण्यासाठी, संबंधित 
ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा/मासिक सभेचा त्याप्रमाणे ठराव असणे आवश्‍यक आहे. 
ग्रामपंचायतीने हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus ) म्हणून स्वयंघोषित केल्यानंतर सदर 
घोषणा , मोबाइल युजरने SBM phase Il मोबाइल App वर सोबतचे “प्रपत्र-ब ” अपळोड 
करावे. 

क) हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) घोषित केलेल्या गावांची पडताळणी प्रक्रिया:- 

हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) घोषित गावाची घोषणा, SBM-Phase ॥ च्या मोबाईल 
अँप्लिकेशानवर केल्यानंतर सदर गावाची संपूर्ण पडताळणी, गाव हागणदारीमुक्त अधिक 
(ODF Plus) म्हणून घोषित केल्यानंतरच्या ९० दिवसापर्यन्त राज्य स्तरावरून निश्चित 
करण्यात आलेल्या त्र्ययस्थ संस्थेमार्फत करावी. तथापि पडताळणीवेळी त्रयस्थ संस्था 
अस्तित्त्वात नसल्यास, खालील “ड” येथे नमूद केलेल्या समितीमार्फत गावाची संपूर्ण 
पडताळणी करावी. पडताळणी समितीने एका गावाची जास्तीत जास्त २ दिवसात पडताळणी 
पूर्ण करावी. 

गावांच्या पडताळणी दरम्यान वरील समितीला काही त्रुटी आढळल्यास समितीने तसे 
अभिप्राय द्यावेत. सदर त्रुटींची पुर्तता संबधित गावाने १ महिन्याच्या आत करावी. संबधित 
गावाने त्रुटीची पुर्तता केल्यानंतर, सदर त्रुटींची पडताळणी, खालील “ड” येथे नमूद 
केलेल्या समितीमार्फत पुन्हा करून गावाने हागणदारी मुक्‍त अधिक (ODF Plus) च्या 
निकषांची पूर्तता केली असल्यास, सदर गावे हागणदारी मुक्‍त अधिक (ODF Plus) 
असल्याची माहिती, गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांना कळवावी आणि जिल्हा स्तरावरून उप मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी (पाणी व स्वच्छता) यांनी PM ०५ मधून अशा गावांची माहिती नोंदीत करावी. 

ड) हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus ) पडताळणी समितीची रचना:- 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी जिल्हा/तालुका/ग्रामस्तरीय अधिकारी व 
कर्मचारी यांची अथवा अशासकीय सदस्यांची समिती गठित करावी. सदर समितीमध्ये चार 
सदस्यांचा समावेश असावा. समिती सदस्यांमध्ये जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावरील 
अधिकारी / कर्मचारी / सरपंच / ग्रामपंचायत सदस्य / स्वच्छाग्रही / अंगणवाडी सेविका / 
आरोग्य कर्मचारी / महिला बचत गट / अश्ञासकीय सदस्य तसेच मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सूचित केलेले अन्य सदस्य असावेत. सदस्य अंतर्भूत 
करण्याचे अधिकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. 

i) गावाची हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus ) पडताळणी सुकर होण्याकरिता, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांनी ज्या गावाची पडताळणी करावयाची आहे, त्या 
गावाच्या पडताळणी समितीमध्ये, उपरोक्‍त ड) i) येथे नमूद केलेल्या सदस्यांपैकी जिल्हा, 
तालुका स्तरावरील अधिकारी वगळता, अन्य सदस्य हे लगतच्या ग्रामपंचायती क्षेत्रामधील 
असावेत. ज्या गावाची पडताळणी करावयाची आहे, ते गाव, ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये 
येते, त्या ग्रामपंचायतीशी संबधित कोणत्याही झासकीय/ अशासकीय सदस्याचा, समावेडा 
उपरोक्त ड) i) येथील पडताळणी समितीमध्ये होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी 

॥) पडताळणी समितीस कोणत्याही प्रकारचे मानधन अनुज्ञेय राहणार नाही. 

iv) सदर समितीतील/संस्थेतील सदस्यांना हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) पडताळणी 
बाबत सविस्तर माहिती असणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी सदस्यांना जिल्हा/ तालुका 
स्तरावरून प्रशिक्षण देण्यात यावे. प्रशिक्षणाचा खर्च ।|€0 घटका अंतर्गत मर्यादेत निधीतून 
करावा. 

v) सदर समितीने /संस्थेने पडताळणी केल्यानंतर पडताळणीचा अहवाल स्वाक्षाकींत करून 
संबधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करावा. संबधित गट 
विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी सदरचा अहवाल जिल्हा स्तरावर सादर करावा. 

vi) सदर प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व 
स्वच्छता Fart कक्षावर निश्चित करण्यात यावी. 

शौ) प्रत्येक गावाची हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) पडताळणी करताना, सोबतच्या “ 
प्रपत्र अ” तसेच त्यासोबतच्या “प्रपत्रे ड ते ऐ” या नमुन्यानुसार पडताळणी करावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१२५९१५८८२८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chandrakant Krishna M 
nt Of Mi 


harasht Wi 
Chandrakant ५५५ 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=11ac200219edb36f7777ee1 101657bea427 10902 
67228122b638d6f2cdedadé2, 
ialNui =2314cf333e070f9936792bc95890fa89b2161 
rl S h Nn a (0 re 7a931b2b577b703fa858f3df433, Chandraki 


(चं. कृ. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. सर्व मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

४. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव सर्व,मंत्रालय, मुंबई. 

७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

८. जिल्हा परिषद अध्यक्षा/अध्यक्ष Aa. 

९. सर्व विभागीय आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी 

१०.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सहसचिव,पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१३.मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,जिल्हा परिषद सर्व. 

qv. surged (विकास), सर्व. 

१५.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता/पंचायत), जिल्हा परिषद सर्व, 
यांनी ह्या शासन परिपत्रकाच्या छायाप्रती प्रत्येक पंचायत समिती सभापती 
/उपसभापती व गट विकास अधिकारी यांना द्याव्यात व गट विकास अधिकारी 
यांनी प्रत्येक पंचायत समिती सदस्य, सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी यांना 
द्याव्यात. 

१६.उप अभियंता, ग्रामिण पाणीपुरवठा उप विभाग सर्व 

१७.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

१८. संगणक समन्वयक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, यांनी सदरचा शासन 
परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, राज्य पाणी व स्वच्छता FRM, 
बेलापूर व राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करावा तसेच वरील सर्वांना 
ई-मेल द्वारेही पाठवावा. 

१९.कार्यासन (पापु-१६),पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(निवडनस्ती) 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


प्रपत्र अ 
गाव हागणदारीमुक्त अधिक (ODF ?॥॥७जाहीर करण्याची/पडताळणी सूची 


मुद्दे 


शेरा 


गावातील प्रत्येक कुटुंबाला कार्यरत शौचाळयाची सुविधा उपलब्ध असून, त्याचा वापर 
करतात (वैयक्तिक/ सामुदायिक/ सार्वजनिक) 


होय/नाही 


किमान एक वापरात असलेले सार्वजनिक शौचालय गावात आहे, यामध्ये महिला व 
पुरुषांकरिता स्वतंत्र शौचाळय सुविधा आहे/नाही. 


होय/नाही 


सर्व शाळा/अंगणवाडी/ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या ठिकाणी कार्यरत शौचालयाची 
सुविधा आहे आणि मुला मुलींसाठी /महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. 
(अंगणवाडी मध्ये शौचाळय सुविधा नसल्यास अंगणवाडी शेजारील सार्वजनिक 
शौचालय / शाळेचे शौचालय/अन्य सुविधा उपलब्धा आहे /नाही.) 


होय/नाही 


सर्व सार्वजनिक ठिकाणी 

१. कमीत कमी कचरा निर्मिती 

२. कमीत कमी साचळलेलेपाणी 

३. प्लॅस्टिक कच-याचे ढीग न आढळणे 


होय/नाही 


सर्व प्राथमिळ शाळा, अंगणवाडी केद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय व गावातील किमान co 
टक्के कुटुंबांकडे विघटनशील कच-याचे व्यवस्थापन खालील माध्यमातून केले आहे. 
१. सार्वजनिक/वैयक्तिक कंपोस्ट पीट 
२. सार्वजनिक/वैयक्तिक बायोगॅस 
३. अन्य व्यवस्था 


होय/नाही 


सर्व प्राथमिळ शाळा, अंगणवाडी केद्र, ग्रामपंचायत कार्यालय व गावातील किमान ८० 
टक्के कुटुंबांकडे सांडपाणी व्यवस्थापन खालील माध्यमातून करण्यात आले आहे. 
१. सार्वजनिक शोषखड्डे २. वैयक्तिक शोषखड्डे 
३. स्थिरीकरणतळे ४. अन्य सुविधा 


होय/नाही 


गावात प्लॅस्टिक कचरा वर्गीकरण,संकलन व साठवण सुविधा आहे. 


होय/नाही 


खालील विषयांच्या बाबतीतील माहिती, शिक्षण व संवादाचे ( IEC) किमान ५ Wear 
गावात दृष्यांकीत केले आहेत. 

१. ODF शाश्वतता व शौचालयांचा नियमित वापर 

२. हात धुण्यासाठी साबणाचा वापर 

3. विघटनशील कच-याद्वारे खत निर्मिती 

४. प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन 

५. शोष BSAA माध्यमातून सांडपाणी व्यवस्थापन 


होय/नाही 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) SIA घोषित गावांची 900% टक्के 
पडताळणी, वरील “ड” मध्ये नमूद केलेल्या समितीमार्फत तसेच या झासन 
परिपत्रकासोबतच्या प्रपत्राप्रमाणे करण्यात यावी. तसेच हागणदारीमुक्त अधिक (ODF 
Plus) म्हणून घोषित गावांची याहच्छिक ( Random Sampling ) पद्धतीने निवड करून, 
यागावातील ५% कुटुंबांची, राज्य पाणी व स्वच्छता FIM, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी तपासणी 
करावी. 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


प्रपत्र ब- गावासाठी 
Self ODF Plus Declaration Format 
(Format as per SBM (G) Phase II Guideline Annexure-xXI) 


Fare) 


Us कदम स्वच्छता की ओर 


|, Shri/Shrimati--------------------------------- Sarpanch/ Upsarpanch 
/Pradnan /Mukhiya of --------------------- Gram Panchayat,-------- 
Block--------------- District,----------------- State, and |,Shri /Shrimati - 


------------- the Gram Panchayat Secretary, hereby certify that our Gram 
Panchayat/Village is now ODF-Plus (Open Defecation Free with solid and 
liquid waste management). This resolution was adopted during the Gram 
Sabha/Monthly Gram Panchayat meeting held on date -------------- 


Signature of Signature of 
Sarpanch/Upsarpanch/Pradhan/Mukhiya Panchayat Secretary 
Name----------- Name------------- 
Date ----------- Date ----------- 
Official Seal Official Seal 


प्रपत्र क- जिल्हयासाठी 


ODF plus Declaration Format 
(Format as per SBM (G) Phase II Guideline Annexure-Xl) 


Fare) 


Us कदम स्वच्छता की ओर 


LShri/Shrimatl ------------------------------------- District collector of -- 
------------------------- District,-----------------State, hereby certify on 
behalf of citizen and administration of----------------- District that our 


District isODF Plus(Open Defecation Free with Solid and Liquid waste 
Management) as on date----------------- 


Signature 


Name------------- 
Official 888|-----ऑशरधि्शिशिण designation----------- 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


पत्र-ड 
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-॥-- हागणदारीमुक्त अधिक (ODF 7२॥॥३पडताळणी 
जिल्हा---------- तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
शौचालय बांधकाम व वापर 
अ.क्र नाव । कुटुंब प्रमुखाचे | कुटुंबातील शौचालय बांधकाम व सद्यस्थिती पाण्याची 
ग क शौचालय शौचालय नसल्यास शौचालय असल्यास क 
उपलब्ध आहे | शौचास कुठे जातात वैयक्तिक/सामूहिक/ 
“नाही (उघड्यावर/दुस-याचे । सार्वजनिक/सामुदायिक या 
शौचालय वापरतात) पैकी कोणते वापरतात 
le ae = २ ३ ir | षु ६ 1 ७] ८ 
प्रपत्र- इ 
स्वच्छ भारत FAM (ग्रा) टप्पा-॥-हागणदारीमुक्‍त अधिक (ODF ॥॥७पडताळणी 
जिल्हा- --------- तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
अंगणवाडी पडताळणी 
अ. क्र. | अंगणवाडी | एकूण मुले | शौचालय सुविधा असल्यास अंगणवाडी नळा द्वारे 
नाव आहे / नाही स्वत:च्या | पाण्याचीसुविधा 
शौचालय शौचालयाचा मैला स्वच्छता — आहे/नाही 
वापर वाहक पाईप उघड्यावर | असून वापर —_ (नळा द्वारे 
आहे/नाही सोडला आहे का? आहे/नाही चत्या त्यात वां 
होय/नाही कोणते कोणत्या मार्गे 
वापरतात आहे? 
a) Q 3 Poo ol षु ६ | 6 | ८ ९ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


प्रपत्र- ई 
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-॥-- हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) Tsar 
जिल्हा se तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
शाळा पडताळणी 

अ | शाळेचेनाव | एकूण | शौचालय असल्यास झाळेचे नळा द्वारे 
क्र मुले | आहे/नाही | मुला मुलींसाठी | केवळ एक | शौचालयाचा | स्वच्छता | स्वतःच्या | पाण्याचीसुविधा 

स्वतंत्र शौचालय मैला असून | मालकीचे | आहे/नाही 

शौचालयसुविधा | आहे, मुता-या | वाहकपाईप । वापर | शौचालय । (नळाद्वारे 
आहे/नाही आहेत उघड्यावर | आहे/नाही | TS | eas 
होय/नाही । सोडला आहे का कपात. “कोणत्या 

वापरतात आहे? 
? होय/नाही 
१ | २ ३ | 8 | षु ६ we ८ ९ 1१० 
प्रपत्र- उ 
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-॥-- हागणदारीमुक्त अधिक (ODF ?॥॥७पडताळणी 
जिल्हा- --------- तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
सार्वजनिक शौचालय पडताळणी 
अ.क्र. | सार्वजनिक | शौचालय महिला व नळाद्वारे नळाद्वारे | स्वच्छता | वापर देखभाल असल्यास 
शौचालयाचे | वापरणारी । पुरुषांसाठी पाण्याची पाणी । आहे/नाही | आहे/नाही | दुरूस्ती साठी | कोणामार्फत 

ठिकाण । एकूण कुटुंबे स्वतंत्र सुविधा सुविधा उपाय योजना | केली जाते (ग्रा 

शौचालय सीट आहे/नाही | नसल्यास आहे/नाही पं/माहिला 
उपलब्ध अन्य बचत गट/सहा 
आहे/नाही कोणत्या संस्था/लाभार्थी) 

मार्गेआहे? 
शिडी २ 3 ar षु & | 8 ८ ९ | go 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


प्रपत्र- ऊ 


स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-॥-- हागणदारीमुक्त अधिक (ODF ?॥॥७पडताळणी 
जिल्हा---------- तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
गावातील सार्वजनिक ठिकाणे /आरोग्य सुविधांच्या ठिकाणी शौचालयसुविधा 


अ.क्र सार्वजनिक ठिकाणे शौचालय सुविधा स्वच्छताआहे/नाही | नळाद्वारेपाणीसुविधा | नळाद्वारे पाणी सुविधा | वापर आहे/नाही 
आहे/नाही आहे/नाही नसल्यास अन्य 
कोणत्या मार्गे आहे? 
1१ | २ ३ | 4 & a 


सार्वजनिक ठिकाणे- ग्राम पंचायत कार्यालय/अन्य शासकीय कार्यालये/संस्थेची कार्यालये/बाजाराची ठिकाणे /मंदिरे यांची नावे लिहावीत आणि प्रपत्राच्या 


अनुषंगे माहिती नमूद करावी 
प्रपत्र-ए. 
स्वच्छ भारत मिझान (ग्रा) टप्पा-॥-- हागणदारीमुक्त अधिक (ODF ?॥॥७पडताळणी 
जिल्हा- --------- तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
घनकचरा व्यवस्थापन 
अ.क्र. गावाचे नाव | कुटुंब प्रमुखाचे | सार्वजनिक/वैयक्तिक कंपोस्ट | सार्वजनिक/वैयक्तिक | घनकच-याचे सार्वजनिक/वैयक्तिक 
नाव पीट च्या सुविधा आहेत/नाहीत । बायोगॅस आहे/नाही | व्यवस्थापन केले | कंपोस्ट पीट च्या सुविधा 
आहे/नाही आहेत/नाहीत 
1 १| २ ३ काशा ५ ६ a 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


प्रपत्र-ऐ. 
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा) टप्पा-॥-- हागणदारीमुक्त अधिक (ODF ॥॥७पडताळणी 
जिल्हा---------- तालुका------------ ग्राम पंचायत-------- 
सांडपाणी व्यवस्थापन 

अ.क्र. | गावाचे नाव | कुटुंबप्रमुखाचेनाव | सांडपाण्यासाठी वैयक्तिक | सांडपाण्यासाठी स्थिरीकरण सांडपाण्याचे सार्वजनिक 
शोषखड्डयांच्या सुविधा आहेत तळ्याची सुविधा आहेत व्यवस्थापन कसे केले | शोषख्डडेच्या 

आहे सुविधा आहेत 

1१ | २ ३ i, ee | षु द | सण. | 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


गोषवारा 


टिप- सर्व गावाची पडताळणी केल्यानंतर खालीलमाहिती भरावी. 


जिल्हा- -------- तालुका-------- ग्राम पंचायत ---------- 
१. शौचालय बांधकाम व वापर 
अ.क्र एकूण गावे एकूणकुटुंबे पाहणी केलेली | पैकी शौचालय असणारी | उघड्यावर किती समितीचा अभिप्राय 
एकूण कुटुंबे एकूण कुटुंबे जाणारी एकूण । कुटुंबांकडे नळा | (गाव हागणदरी मुक्त 
कुटुंबे द्वारे पाणी अधिक आहे/नाही) 
सुविधा नाही 
डी २ 3 ॥ 111: "| 4 द 1 6 | ८ 


२. अंगणवाडी व शाळा पडताळणी 


अ. | एकूण | पैकीकिती | किती शाळांकडे | किती शाळांकडे किती एकूण पैकी किती । पैकी किती किती 
क्र. | प्राथमिक/ | शाळांकडे | मुलांसाठीआणि एक शाळांकडे | अंगणवाडी । अंगणवाडीकडे | अंगणवाडी | अंगणवाडी कडे 
पूर्ण मुलांसाठी मुलींसाठी शौचालयआणि । नळाद्वारे शौचालय मध्ये । नळाद्वारे पाणी 
प्राथमिक आणि शौचालय आणि | पुरेशा मुता-या | पाणी सुविधा सुविधा आहे | शौचालय | सुविधा नाही 
(म्हणजे | मुलींसाठी | मुता-यांची स्वतंत्र आहेत नाही सुविधा नाही 
काय) शौचालय सुविधा नाही 
शाळा आणि 
मुता-यांची 
सुविधा आहे. 
ea २ ३ फिक अं षु ६ 1 Oe = a ९ ae 


पृष्ठ १५ पैकी 93 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


३. सार्वजनिक शौचालय पडताळणी 


अ.क्र. एकूणसार्वजनिक ये | पैकी वापरत असलेली सार्वजनिक | नळा द्वारे पाणी सुविधा असणारी । देखभाल दुरूस्ती साठी उपाय योजना 
शौचालये सार्वजनिक शौचालये असणारी सार्वजनिक शौचालये 
| २ ३ 1४ | ५ 
४. घनकचरा व्यवस्थापन 
अ.क्र. | एकूण कुटुंबे | पैकी किती कुटुंबांकडे सार्वजनिक पीट | पैकी किती कुटुंबां किती कुटुंबांकडे | किती कुटुंबांकडे घनकच- 
च्या सुविधा आहेत वैयक्तिक कंपोस्ट पीट च्या! वैयक्तिक याचे व्यवस्थापन केलेले 
सुविधा आहेत बायोगॅस आहेत नाही 
za 2 3 —— a 4 & 
५. सांडपाणी व्यवस्थापन 
अ.क्र. । एकूण | पैकी किती कुटुंबांकडे | किती कुटुंबांकडे किती कुटुंबांच्या किती कुटुंबांकडे अन्य किती कुटुंबांकडे 
कुटुंबे सार्वजनिक वैयक्तिक सांडपाण्यासाठी स्थिरीकरण । मार्गाने सांडपाण्याचे सांडपाण्याचे 
शोषखड्याच्या सुविधा | शोषखड्डेसुविधा तळ्याची सुविधा आहे| व्यवस्थापन केले आहे | व्यवस्थापन केले 
आहेत आहेत नाही 
। अ. | ३ a ५ ६ 1 ७ 
६. प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन वर्गीकरण व एकत्रिकरण 
प्लॅस्टिक कचरा | असल्यास प्लॅस्टिक | प्लॅस्टिक कचरा | असल्यास प्लॅस्टिक | वर्गीकरणव वर्गीकरण व ग्राम पंचायतीमध्ये 
वर्गीकरण सुविधा | कचरा व्यवस्थापन एकत्रिकरण । कचरा एकत्रिकरण | एकत्रिकरण | एकत्रिकरण नसल्यास घंटा गाडी 
आहे/नाही वर्गीकरण सुविधा सुविधा सुविधा असलेले | नसल्यास कारण | प्लॅस्टिक व्यवस्थापन आहे/नाही 
असलेले ठिकाण आहे/नाही ठिकाण नमूद करावे कसे केले जाते 
a ee २ ३ i: -॥ ५ § 1 ७ 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि २०२१/प्र.क्र.१६४/पापु १६ 


७. हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) माहिती, शिक्षण व संवाद (1९0) संदेश 


अ.क्र. हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) माहिती, शिक्षण व संवाद (1९0) असल्यास ठिकाण | असल्यास कोणत्या विषयाचे IEC 
संदेश (ODF S/SLWM/Key Hygine Practice ) निदर्शनास आले/नाही कोणते संदेश निदर्शनास आले 
शिळ आश २ ३ 18 
समितीचा अभिप्राय- 


संपूर्ण ग्रामपंचायत हागणदारी मुक्‍त अधिक आहे 
सर्व कुटुंबे याचा वापर करतात 


गावात कुठेही उघड्यावर मानवी विष्ठा आढळून आली नाही 


गावात सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापनाच्या पुरेशा उपाय योजना आहेत 


हागणदारीमुक्त अधिक (ODF Plus) अनुषंगाने माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC) चे ५ प्रकारचे संदेह 


निदर्शनास आले आहेत 


समिती अध्यक्षाचे नाव व स्वाक्षरी 


समिति सदस्यांची नावे व स्वाक्षरी 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


